औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड व वैजापूर 
तालुक्यातील सुटलेली एकूण ५.२०० कि.मी. 
लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.२४ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ जुले, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो०१-२१/२६२२, दिनांक १०/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील ४.७०० कि.मी. व वैजापूर तालुक्यातील ०.५०० कि.मी. अशी 
एकूण ५.२०० कि.मी. सुटलेली लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक-२४ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर विचारात घेता, 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुटलेली ५.२०० कि.मी. सदर लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक - 
२४ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व रस्त्याचा 
होणारा वापर विचारात घेता औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड व वैजापूर तालुक्‍यातील सुटलेली लांबी ही 
अस्तित्वातील प्रजिमा-२४ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे सामाविष्ठ साखळी क्रमांक | समाविष्ट दर्जोन्नती 
नांव रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचे प्रजिमा-२४ चे नामाभिधान 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी व लांबी 
(कि.मी) 
| ; रामा-२११ (नविन कन्नड (o/oo ते ५.२०० | प्रमुख जिल्हामार्ग क्र. २४ ची मुळ 
राममा-५२) ते| तालुक्यातील । ५/२०० कि.मी. | लांबी २४.०० कि.मी. + समाविष्ट 
अंधानेर कोळवाडी | ४.७०० कि.मी. व | ५.२०० कि.मी. करावयाची लांबी ५.२०० कि.मी. 
जेहूर खामगांव ते वैजापूर अशी एकूण लांबी (२४.००कि.मी. 
रामा-५१ ळा | तालुक्यातील --५.२००कि.मी.२९.२०० कि.मी.) 
मिळणारा रस्ता. ०.५०० कि.मी. प्रजिमा -२४ ची लांबी इतकी 
ही एकूण ५.२०० होईल 
कि.मी. सुटलेली प्रजिमा-२४ चे  नामाभिधान- 
लांबी राममा-५२ ते अंधानेर कोळवाडी 
जेहुर रोहीला प्रजिमा-९२ (नाशिक 
जिल्हा) वरुन सहानगांव ते रामा- 
49 ला मिळणारा रस्ता. 
एकूण ५.२०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२३५.७१० + ५.२००) म्हणजेच 
२२४०.९१० कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७१४१३०४१५३९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
‘ode=400032, st=Mahar 


GANPAT SANDIPAN 22:5" 
KACHARE i 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(071॥०050१70977691471193८36383012९06ती 


1879507 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE08SDFF, 
B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD137FEABO 
144087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 

:06 +05'30" 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई . 
२) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(पश्चिम )विभाग, औरंगाबाद. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

4) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


